प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यामध्ये सहभागी 
होणाऱ्या राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या छात्रांचा 
सत्कार सोहळ्याकरीता होणाऱ्या खर्चास 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३ 
वाचा :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३, 
दिनांक १६ डिसेंबर, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त दिनांक १६ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यामध्ये 


सहभागी झालेल्या राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या GAA सत्कार सोहळ्याकरीता होणाऱ्या खर्चास रू. ३४.०० लक्ष 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये wares 
अधिकारी 3 महाराष्ट्र बटालियन राष्ट्रीय छात्र सेना FIS यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे. 
“या ऐवजी ” 
PUR उफ्संचाळक; क्रीडा व युवक सेक; मुंबई (FATT, Fae यांना आहरण व सांक्तिरण 
अधिकारी असे वाचावे 


३. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१९४३३५३४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DNYANESHWAR २ ८५ : कळ 


9a11b81ac560fcOd8Sbb0ebc377f46c4F 
0040; 


ASARAJ| AVHAD 7 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-३, 


४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 


£59) 


७) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

०) अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

१२) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


—O 


समादेशक अधिकारी, 3 महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना,मुंबई ( संचालनालयामार्फत) 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग-व्यय-५, अर्थसंकल्प-८ व नियोजन विभाग-का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


